मा. उच्च न्यायालय,मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट 
याचिका क्र.१५२२१/२०१७ व ७४२६/२०१९ मधील दिनांक 
०४/०७/२०१९ चे सामाईक न्यायनिर्णयानुसार कोल्हापूर 
समभागातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सातारा, 
सांगली व कोल्हापूर यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रारील एकूण २८ 
मजुरांची ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायप्र-२०२४/ प्र.क्र.५२/१३ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २४ एप्रिल, २०२४. 


वाचा:- १) मा. औद्योगिक न्यायालय, जालना येथे दाखल तक्रार युएलपी क्र.१०/२०१३ मध्ये दिनांक 

१०.२.२०१७ चा न्याय निर्णय. 

२) मा.औद्योगिक न्यायालय, लातूर येथे दाखल तक्रार युएलपी क्र.२५/२०१७ मध्ये दिनांक 
२६.९.२०१८ चा न्याय निर्णय 

3) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.१५२२१/२०१७ व 
७४२६/२०१९ मध्ये दिनांक ४.७.२०१९ रोजी झालेला सामाईक न्याय निर्णय. 

४) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे दाखल रिट पि. क्र.३६०१/२०२२ मध्ये 
मा.न्यायालयाने दिनांक १०/२/२०२३ रोजी दिलेला न्याय निर्णय. 

५) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र sh. ओपीटी-१०२४/९९९५/रो.म./प्रस्ताव/प्र.क्र.१७९/आस्था-३/१०५२१, 
दिनांक ०१/०४/२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट क्र.१५२२१/२०१७ व ७४२६/२०१९ 
मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार कोल्हापूर संभागातील जिल्हा अधीक्षक 
कृषी अधिकारी, सातारा, सांगली व कोल्हापूर यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील एकूण ५१ मजुरांनी २४० दिवस किंवा 
अधिक कालावधीचे कामकाज केले आहे. मा. न्यायालयीन आधारभूत दस्त तपासून त्यातील २८ मजुरांची ग्रेड-१ 
मजूर पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


विभागीय कृषी सहसंचालक, लातूर विभाग लातूर यांचे अधिनस्त जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, 
नांदेड यांचे स्तरावरील ५७ रोजंदारी मजुरांचे प्रकरणी शेतकरी शेतमजूर पंचायत (महाराष्ट्र) या संघटनेने 
विषयांकित तक्रार यु.एल.पी.क्र.१०/२०१३ मा. औद्योगिक न्यायालय, जालना येथे दाखल केली होती. सदर 
प्रकरणात मा. न्यायालयाने दि.१०/०२/२०१७ रोजी प्रकरणातील एकूण ५७ पैकी ३ मजुरांचे कामाचे दिवस २४० 
दिवसांपेक्षा कमी असल्याने त्यांना वगळून प्रक्षेत्रावरील प्रकरणाशी संबंधित उर्वरित ५४ रोजंदारी मजुरांना 
शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असा निकाल दिला आहे. त्याविरोधात शासनाच्या वतीने मा. उच्च 
न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.१५२२१/२०१७ दाखल करण्यात आली होती. 


2. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, उस्मानाबाद यांचे स्तरावरील यु.एल. पी.क्र.२५/२०१७ या प्रकरणात 
मा. औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांनी दि.२६/०९/२०१८ रोजी निकाल देत प्रकरणातील ६ रोजंदारी मजुरांना 
पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ अदा करण्यात यावेत व सदर मजुरांना मागणी केल्याप्रमाणे शासकीय सेवेत सामावून 
घेण्यात यावे, असे आदेशित केले होते. त्यानुसार दोन्ही प्रकरणांत साधर्म्य असल्याने शासन स्तरावरुन सदर 
प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.७४२६/२०१९ दाखल करण्यात 
आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२४/ प्र.क्र.५२/१३ ओ 


३. मा. उच्च न्यायालयाने रिट पिटिशान क्र.१५२२१/२०१७ व रिट पिटिशन क्र.७४२६/२०१९ या प्रकरणात 
साधर्म्य असल्याने व जि.अ.कृ.अ. उस्मानाबाद यांचे स्तरावरील पूर्वीच्या तक्रार यु.एल.पी.क्र.८०/२०१५ मधील 
रिट याचिका क्र.१०४९७/२०१८ मधील दि.०६/१०/२०१८ रोजीच्या निकालाच्या धर्तीवर एकत्र सुनावणीस 
घेण्यात येऊन दि. ०४/०७/२०१९ रोजी संयुक्‍त निकाल देत काही मुद्दे उपस्थित करून, प्रस्तुत प्रकरणातील 
मजुरांना व अशा इतर सर्व मजुरांचा सेवा कालावधी व त्यांची सेवा ज्येष्ठता विचारात घेऊन पात्र मजुरांना कायम 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करणे बाबत निर्देशित केले. 
४. मा. उच्च न्यायालयाचे दि.०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार कार्यवाही अनुसरताना संबंधित 
मजुरांच्या सेवाजेष्ठता याद्या तयार करणे करिता सुरुवात केली असता प्रक्षेत्रावरील कार्यालयात पुरेसे मनुष्यबळ 
उपलब्ध नसल्याने व त्यासंबंधी उपलब्ध असलेली दस्त व अभिलेखे फार जुनी व जीर्ण झालेली असल्याने ते 
तपासून माहिती संकलित करण्यासाठी अधिनस्त कार्यालयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे व 
त्याकरिता बराचसा कालावधी लागलेला आहे. सदर प्रकरणात कार्यवाही सुरु असताना मध्यंतरीच्या 
कालावधीत राज्यात विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने त्याकरिता उपलब्ध मनुष्यबळ निवडणूक 
प्रक्रियेत गुंतल्यामुळे प्रकरणी मुदतवाढ घेण्यासाठी व प्रकरणातील सर्व वास्तविकता मा. उच्च न्यायालयाचे 
सविनय निदर्शनास आणून देण्यासाठी सरकारी वकिलांचे सल्ल्याने संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 
नांदेड यांचे स्तरावरून सिव्हील अँप्लिकेशन क्र.२५६५/२०२० अन्वये मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे दाखल करण्यात आले होते. सदर प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने प्रतिवादी यांचे म्हणणे ऐकून 
घेत वास्तविकतेच्या आधारावर अंशतः मान्यता प्रदान करत दि.३१/०३/२०२० अखेर पर्यंत सदर रिट 
पिटिशनमधील आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशित केले होते. 
षु. दरम्यानच्या कालावधीत, मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयाची अंमलबजावणी 
विहीत मुदतीत न झाल्याने प्रकरणातील मजूर अर्जदारांच्या संघटनेच्या वतीने मा. उच्च न्यायालयात अवमान 
याचिका क्र.३३३/२०२० दाखल करण्यात आली आहे. सदर अवमान याचिकेत प्रतिवादी यांची व शासनाची 
भूमिका विषद करुन प्रक्षेत्रारील उपलब्ध दस्त व अभिलेखांवरून व जाहीर प्रकटन दिल्यानंतर संकलित 
करण्यात येत असलेली माहिती सर्वांना ज्ञात झाली व त्यामुळे भविष्यात कोणी याबाबत आक्षेप घेणार नाही आणि 
आक्षेप घेतलाच तर तो निरर्थक होईल. तद्नंतर, उक्त नमूद केलेनुसार उपलब्ध दस्त व अभिलेखे यांची 
पडताळणी करुन ज्या मजुरांचे वयाचे पुरावे उपलब्ध होऊ शकले नाहीत त्यांचे बाबत वयाची निश्चिती हि 
शारिरीक वैद्यकीय तपासणी करुन, मा. जिल्हा हल्यचिकित्सक, यांचे द्वारे करण्यात आलेली असून सदर 
माहिती प्रमाणित करण्यात आलेली आहे व मजुरांची वैद्यकीय तपासणी करुन त्यांचे अंदाजे वय निश्चित 
केलेनुसार वयाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्यात आलेले आहेत व ज्या मजूरांचा जन्म दिनांक अवगत झाला नाही 
अशा मजुरांचा जन्म दिनांक हा १ जुले असा मानीव गृहित धरला आहे. सदर प्रचलित नियम व तरतूद महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शती) नियम १९८१ मधील नियम क्रमांक ३८ (२) (बी) व (ई) मधील तरतूदीनुसार 
निश्चित करण्यात आलेला आहे. 

कोल्हापूर संभागातील जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी सातारा, सांगली व कोल्हापूर यांचे अधिनस्त 
एकूण २६ प्रक्षेत्र असून त्यातील उपलब्ध दस्त व अभिलेखांवरुन प्रक्षेत्रावरील मजुरांच्या कामाच्या दिवसांचा 
कमी/अधिक (२४० दिवसांपेक्षा) कालावधी विचारात न घेता सर्व रोजंदारी मजुरांचा समावेश करुन मजुरांच्या 
केवळ नियुक्‍ती दिनांकापासून ज्येष्ठता सूचीचे प्रपत्र-१ तयार करण्यात आले आहे. प्रपत्र-१ नुसार एकूण 
मजुरांची संख्या ६४४४ असल्याचे पडताळणी अंती आढळून आले आहे. 


प्रपत्र-१ 
अ.क्र जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एकूण मजुरांची संख्या 
शिळा सातारा २५८९ 

me सांगली १८३७ 

३. कोल्हापूर २०१८ 
एकूण ६४४४ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२४/ प्र.क्र.५२/१३ A 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट क्र.१५२२१/२०१७ व ७४२६/२०१९ मधील 
मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सातारा, 
सांगली व कोल्हापूर यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील एकूण ५१ मजुरांनी २४० दिवस किंवा अधिक कालावधीचे 
कामकाज केले आहे. त्यातील मा. न्यायालयीन आधारभूत दस्त तपासून २८ मजुरांची ग्रेड-१ मजूर पदावर 
नियुक्तीसाठी शिफारस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट क्र.१५२२१/२०१७ व ७४२६/२०१९ मधील 
मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सातारा, 
सांगली व कोल्हापूर यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील एकूण ५१ मजुरांनी २४० दिवस किंवा अधिक कालावधीचे 
कामकाज केले आहे. त्यातील मा. न्यायालयीन आधारभूत दस्त तपासून २८ मजुरांची ग्रेड-१ मजूर पदावर 
नियुक्तीसाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. जिल्हा निहाय मजूरांच्या नियुक्तीचे विवरणपत्र शासन 
निर्णयासोबतच्या “ प्रपत्र-अ ” मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. तसेच जेष्ठता यादीतील उर्वरित पात्र 
रोजंदारी मजूरांना भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य रिक्‍त पदी सामावून घेणेबाबत शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. कोल्हापूर संभागातील जिल्हानिहाय पात्र मजुरांचा गोषवारा 
ओ जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सातारा :- 

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, सातारा यांचे अधिनस्त १० प्रक्षेत्र असुन त्यातील उपलब्ध सर्व दस्त 
अभिलेखांवरुन एकूण मजुरांची संख्या २५८९ आहे. त्यातील उपलब्ध सर्व दस्तऐवजांवरुन ज्या मजुरांचे 
कामकाजाचे दिवस २४० किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत अज्ञा, मजुरांची संख्या ९० आढळून आलेली आहे. 
त्यानुसार निकष पूर्ण करुन ग्रेड-१ मजुर पदावर नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या मजुरांची संख्या २९ आहे. परंतु 
पद रिक्‍त नसल्यामुळे १२ मजूर नियुक्तीसाठी पात्र ठरतात. 
ब) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, सांगली :- 

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, सांगली यांचे अधिनस्त ७ प्रक्षेत्र असुन त्यातील उपलब्ध सर्व दस्त 
अभिळेखांवरुन एकूण मजुरांची संख्या १८३७ आहे. त्यातील उपलब्ध सर्व दस्तऐवजांवरुन ज्या मजुरांचे 
कामकाजाचे दिवस २४० किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत अशा, मजुरांची संख्या २२ आढळून आलेली आहे. 
त्यानुसार निकष पूर्ण करुन ग्रेड-१ मजुर पदावर नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या मजुरांची संख्या ९ आहे. 


क) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर :- 

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर यांचे अधिनस्त ५ प्रक्षेत्र असुन त्यातील उपलब्ध सर्व दस्त 
अभिलळेखांवरुन एकूण मजुरांची संख्या २०१८ आहे. त्यातील उपलब्ध सर्व दस्तऐवजांवरुन ज्या मजुरांचे 
कामकाजाचे दिवस Wo किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत अशा, मजुरांची संख्या ८६६ आढळून आलेली आहे. 
त्यानुसार निकष पूर्ण करुन ग्रेड-१ मजुर पदावर नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या मजुरांची संख्या ७ आहे. 


-गोषवारा- 
अ.क्र | जिल्हा प्रक्षेत्र | प्रपत्र-१ प्रपत्र-२ प्रपत्र-३ नुसार | ग्रेड वन मजुरांची 
अधक्षक कृषि | संख्या | नुसार मजूर | अधिकृत दस्त व अभिलेखांच्या आधारे २४० दिवस | नियुक्‍्तीस पात्र | जिल्हा निहाय 
अधिकारी संख्या काम केलेले मजूर मजूरांची संख्या | रिक्‍त पदसंख्या 
एकूण संख्या निधन झालेले/ 
वयाची ६० वर्षे पूर्ण 
झालेले/अपात्र 
कि २ ३ ४ 4 ७ é ९ 
a | सातारा, | 9° | २५८९ ९० ६१ २९ १२ 
२ सांगली, @ १८३७ २२ १३ ९ fF at 
3 कोल्हापूर षु २०१८ ८६ ७३ १३ ७ 
एकूण २२ ६४४४ १९८ | | ५१ ३० 


झासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२४/ प्र.क्र.५२/१३ ओ 


४. न्यायालयीन प्रकरणात वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ दि.१७/४/२०१५ भाग पहिला, 
उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार 
अ.क्र.२ नियम क्र. ७ मध्ये नमूद केल्या नुसार “न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार किंवा न्यायालयीन निर्णयाबाबत 
पुनर्विलोकन अर्ज किंवा अपील करावयाचे सर्व मार्ग संपल्यास करावयाच्या प्रदानांबाबत प्रशासनिक विभाग प्रमुख 
यांना पूर्ण अधिकार प्रदान केले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
4, आयुक्‍त कृषी कार्यालयाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार नियुक्‍ती प्रदान करताना 
शासनाचे प्रचलित नियम, अटी व शर्ती व आदेशांचे अनुपालन करण्यात यावे. रोजदारी मजुरांना ग्रेड-१ पदावर 
नियुक्‍ती करताना त्यांना अदा करावयाच्या वेतन व भत्ते यांची अचूक परिगणना करण्यात यावी. या प्रकरणी 
कोणतीही प्रशासकीय वा वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
Gi: सदरचा ae निर्णय विधी व न्याय विभाग औरंगाबाद, अनौ. संदर्भ क्र.५७/२०१९, दिनांक 
१९/३/२०१९ व अनौ.सं.क्र.२७४/२०२२, दिनांक १०.११.२०२२ रोजीच्या अभिप्रायास अनूसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०४२४१२४७०१३४०१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


H EM A NT Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
GORAKH NATH 2.5.4.20=1775f5c28a439e88C4c 1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff39 
7b2e5305303d, postalCode=400032, st=Maharasht 
INumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE4040836DF54 


MHAPANKAR ee 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) आयुक्‍त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

3) संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
8) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर. 

५) सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे. 

६) सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा माळा मुंबई-३२. 
७) विभागीय कृषि सह संचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर. 

८) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सातारा, सांगली, कोल्हापूर. 

९) जिल्हा कोषगार अधिकारी, सातारा,सांगली, कोल्हापूर. 

qo) निवड नस्ती-१३-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२४/ प्र.क्र.५२/१३ A 


विवरणपत्र “अ” 


शासन निर्णय क्रमांक : न्यायप्र-२०२४/प्र.क.५२/१३ अ, दिनांक २४ एप्रिळ, २०२४ 
नियुक्तीसाठी पात्र ठरलेल्या २८ मजुरांची यादी 


अ) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सातारा :- 


पात्र मजुरांची यादी 
अ.क्र प्रक्षेत्र रोजंदारी मजूरांचे नांव ज्येष्ठता सुचीतील क्रमांक 
ae =] फळरोपवाटिका शिरवळ श्री. बाळू बाबुराव नेवसे ०३ 
२ फळरोपवाटिका शिरवळ श्रीमती बबई आप्पा सनस २७ 
३ फळरोपवाटिका शिरवळ श्री. संपत सर्जराव पाटणे Pot | 
8 फळरोपवाटिका शिरवळ श्री. रोहिदास सर्जराव पवार १०९ 
4 फळरोपवाटिका शिरवळ श्रीमती सुलाबाई (सुलोचना) गुलाबराव सणस १९६ 
& फळरोपवाटिका शिरवळ श्री. प्रकाश दशरथ शिरावळे २०३ 
७ फळरोपवाटिका शिरवळ श्री. मुरलीधर निवृत्ती जाधव २०२ 
८ फळरोपवाटिका शिरवळ श्री. संजय विठ्ठल शिरावळे २०७ 
९ फळरोपवाटिका शिरवळ श्रीमती लक्ष्मीबाई आत्माराम पिसे १९४ 
| ee ० फळरोपवाटिका शिरवळ श्रीमती हक्ष्मी रामदास कुभांर ८२५ 
।__११ | फळरोपवाटिका शिरवळ श्री. विजय दगडू पिसाळ ११८० 
१२ फळरोपवाटिका शिरवळ श्रीमती अलका PRAT रेवडिकर १३८२ 
ब) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सांगली :- 
पात्र मजुरांची यादी 
अ.क्र प्रक्षेत्र रोजंदारी मजूरांचे नांव ज्येष्ठता सुचीतील क्रमांक 
| ae | कृषि चिकित्सालय फरोवा, कुपवाड श्री. बसाप्पा सिदप्पा संज्जन 82 
2 कृषि चिकित्सालय फरोवा, कुपवाड श्री. चंद्रकांत ज्ञानेश्वर कांबळे ३७२ 
३ कृषि चिकित्सालय फरोवा, कुपवाड श्रीमती शिवम्मा भिमप्पा बिराजदार ७३ 
8 कृषि चिकित्सालय फरोवा, कुपवाड श्रीमती Pept अंजनाप्पा शिंगाडे १३४ 
4 कृषि चिकित्सालय फरोवा/ ताबीके, जत | श्रीमती गोकुळा यशवंत पवार १४२५ 
& कृषि चिकित्सालय फरोवा/ ताबीके, जत | श्रीमती छबुबाई HHT पाथरूट १३६९ 
७ कृषि चिकित्सालय फरोवा/ ताबीके, जत | श्रीमती मंदा अशोक कांबळे १३८१ 
८ कृषि चिकित्सालय फरोवा/ ताबीके, जत | श्रीमती शशिकला पुंडलिक पाथरूट १३६८ 
९ कृषि चिकित्सालय फरोवा/ ताबीके, जत | श्रीमती फुलाबाई रावसो पवार १४२७ 
क) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, कोल्हापूर :- 
पात्र मजुरांची यादी 
अ.क्र प्रक्षेत्र रोजंदारी मजूरांचे नांव ज्येष्ठता सुचीतील क्रमांक 
।__१___| तालुका बीज गुणन केंद्र राधानगरी श्रीमती अंबुबाइ गोंविदा पातडे २१ 
२ तालुका बीज गुणन केद्र राधानगरी श्री. गुंडू विष्णु चांदम १८९ 
३ तालुका बीज गुणन केंद्र राधानगरी श्रीमती पार्वती शंकर शिदे ४२८ 
४ तालुका बीज गुणन केंद्र राधानगरी श्री. केरबा हरी ढेरे ५६८ 
षु तालुका बीज गुणन केंद्र राधानगरी श्री.मारुती पांडूरंग सांगावकर ६०३ 
& तालुका बीज गुणन केंद्र राधानगरी श्री.गुंडू तुकाराम डवर ६३४ 
@ फळरोपवाटिका शिरगाव श्री. संभाजी रामा फाटक ७२८ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


